लिपिक-टंकलेखक पदावरून सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नतीने 
दिलेल्या पदस्थापनेत बदल करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एएससी-१५२३/प्र.क्र.१०७/प्रशा-३ (का.१४-अ) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ- शासन आदेशा समक्रमांक दि.१०.११.२०२३ 
आदेशा :- 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील खालील तक्त्यात नमूद केलेले लिपिक- 
टंकलेखक यांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांची पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना स्तंभ ६ मध्ये नमूद केलेल्या विभागात करण्यात आली होती. आता सदर आदेशामध्ये अंशत: बदल 
करून त्यांची सुधारीत पदस्थापना स्तंभ ७ मध्ये नमूद केल्यानुसार करण्यात येत आहे. 


अ. | श्री/ लिपिक- कर्मचाऱ्या सध्याचा सहायक कक्ष | सहायक कक्ष 
क्र. | श्रीमती | टंकलेखकाचे । चा प्रवर्ग विभाग अधिकारी अधिकारी 
नाव पदावर पदावर सुधारीत 
पदोन्नतीनंतर । पदस्थापनेचा 
पदस्थापनेचा विभाग 
विभाग 
Pa | २ 3 | ४ | ५ ६ 1 ७ 
i श्री | सु.द.लालये | खुला । सामान्य प्रशासन | नियोजन विभाग | प्रपत्र बढती 
विभाग मा. मुख्यमंत्री 
कार्यालय 
२ श्री अ.सो. घाडी खुला ग्रामविकास पर्यटन व ग्रामविकास 
विभाग सांस्कृतिक कार्य विभाग 
विभाग 
3 श्री प्र. सु. डाखोरे इमाव महसूल ववन | पाणीपुरवठाव | महसूल ववन 
विभाग स्वच्छता विभाग विभाग 
४ श्री ज्ञा. दा. हरणे इमाव | सामान्य प्रशासन पर्यटन व सामान्य 
(दिव्यांग) विभाग सांस्कृतिक कार्य | प्रशासन विभाग 
विभाग 
५ | श्रीमती | Por. थारकर इमाव | सामान्य प्रशासन । मराठीभाषा सामान्य 
(प्रि. प्र. फाळके) विभाग विभाग प्रशासन विभाग 
६ | श्रीमती । प्र. पु. राऊत इमाव | नियोजन विभाग | उद्योग, उर्जा, | नियोजन विभाग 
कामगार व 
खनिकर्म विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५२३/प्र.क्र.१०७/प्रशा-३ (का.१४-अ) 


२. श्री. सु. द. लालये यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम vo, परिशिष्ट-२ अट क्र.१८ नुसार 
तात्पुरत्या स्वरुपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा 
आदेझाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर श्री. सु. द. लालये यांनी मंत्रालयीन विभागात हजर होणे 
आवश्यक राहील. 


३. प्रस्तुतचे आदेशा या आदेशाच्या दिनांकापासून लागू राहतील. 


४. याशिवाय संदर्भिय शासन seat दिनांक 90-99-2023 मधीळ इतर अटी व शार्ती त्याच राहतील. 


पु. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.ina वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१२०७१८४००२०६०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by AASHATA KAMOSH 


DESAI 
Date: 2023.12.07 18:39:32 +05'30' 
(अ. का. देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
२. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना),संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

३. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,प्रशा-१, प्रशा-२. 

४ निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन प्रश्‍ा-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


